दि.२८ जानेवारी ते ०१ फेब्रुवारी, २०१९ 
या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीर 
सौष्ठव स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणार्‍या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. ०६/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मार्च, २०१९. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : ३८१९/प्र.क्र. ०६/क्रीयुसे-२,; दि. ३१.०१.२०१९. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.१ मधील परि. १ “सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.१,८१,३२५/- (रु. एक लाख 
ऐक्यांऐशी हजार तीनशे पंचवीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.” या वाक्याऐवजी 


“सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.१,८२,६२५ /- (रु. एक लाख ब्याऐंशी हजार Geral पंचवीस wea ) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. तसेच यासाठीचे परिषिष्ट ब सोबत जोडल्याप्रमाणे 
राहिल. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१०३९४३८०२१ असा आहे. हा sea डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = १३6 =IN, 


Raj € n d ra = Maharashtra, Oc हजी! न 
Shankarrao ?80/891__ कष 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. ०६/क्रीयुसे-२, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

११) उप सचिव (क्रीडा)/ अवर सचिव (क्रीयुसे २ व ३) / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शा.शि.व 
क्री.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. ०६/क्रीयुसे-२, 


विवरण पत्र "ब" 
२८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा 
२०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संघास कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा aati. 


वरील खर्च. 
निवड चाचणी : 

अ) | निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव 
असोसिएडानचे प्रतिनिधी / पंच यांना मानधन, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनिप्रक्षेपण, 
उपस्थित अधिकारी, जिमखान्याचे पदाधिकारी यांना अल्पोपहार / चहापान 
यावरील खर्च. 
प्रशिक्षण शिबीर : निवड झालेल्या सर्व स्पर्धकांसाठी दि. २२ ते २४ फेब्रुवारी, २०१७ 
या कालावधीत संपूर्ण दिवस प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्लॅटफॉर्म भाडे, प्रशिक्षकाचे 
मानधन, प्रशिक्षक खेळाडू करीता अल्पोपहार इत्यादि वरील खर्च. 

१० बॉडीबिल्डींगसाठी प्रोसीन SAT (Prosing Trunk) HA रु. ६००/- प्रमाणे. 
(कॉमन किट) 


२८ ट्रॅक सूट रु. ८००/- प्रमाणे 
३१ किट बँग रु. ५००/- प्रमाणे 
६ पॉवरलिफ्टींग स्कॉट HRY (मोनोग्राम सह) रु. ४०००/- प्रमाणे (_,5, |॥ | २४,०००/- 

(३ पुरुष व ३ महिलो) 1 


qo पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग लूझ कारच्युम्स(मोनोग्राम सह) रु.५००/- 


क्र. 
in पूर्व चाचणी : स्टेशनरी, पोष्टाची तिकीटे, पत्रव्यवहार, टॅक्सी भाडे इत्यादि 
२ 


ब) 


क 
क 
१) 


Co 
ae 
ma 


प्रमाणे. 
६ SAU कॉशच्युम्स (मोनोग्राम सह) रु.६०००/- प्रमाणे. (३ पुरुष व ३ महिला) 


) | ३४ टि शार्ट (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु. ४००/- प्रमाणे. 
३० टॉवेल्स रु.१००/- प्रमाणे 


३१ जोडी कॅनव्हास शूज रु. ५००/- प्रमाणे 
१०) | ३१ जोडी पाय मोजे रु.७५/- प्रमाणे २,३२५/- 


११) | 3 वेटलिफ्टींग शूज रु. ८००/- 


१२) | ३० जोडी ब्लॅक पॅन्थर सपोर्टर रु. ३००/- प्रमाणे 


२० जोड PIA रु.१००/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


<< 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. ०६/क्रीयुसे-२, 


१४ जोड पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग रिस्ट बॅण्ड (कोबोब्रॅन्ड) रु. १००/- प्रमाणे. 
१६) | २ पॉवरलिफ्टींग बेल्ट रु. १०००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 
१७) | २ वेटलिफ्टींग बेल्ट रु. १०००/- प्रमाणे. (कामन किट) 

इतर खर्च- पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग (प्रथमोपचार साहित्य, स्थानिक १,५००/- 

वाहतूक खर्च इत्यादी) (३ स्वतंत्र प्रथमोपचार किट आवश्‍यक आहे.) 111 


१८) 
षि एकूण रुपये : रु. एक लाख ब्याऐंशी हजार सहाशे पंचवीस फक्त १,८२,६२५/ 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 
Shankarrao Pawar soors Separmen 


ate: 2019.03.29 10:44:00 +05'30' 


Rajendra 


( राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


